राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 32 
अस्थायी पदे दि. २९.०२.२०२० पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६.०९.२०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र:- आस्थाप- २०१७/६७/ प्र.क्र.५२/ 
२०-अ, दि. ०२.०३.२०१९. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क, दि. ११.०९.२०१९. 


शासन निर्णय:- 

राज्यपालांचे परिवार प्रबधंक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली 32 अस्थायी पदे, सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, दि. ०१.१०.२०१९ ते दि. 
२९.०२.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर 
स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क, दि. ११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"""/.॥89॥8॥/99॥1॥॥9.0०५/.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२६१५५७५८५३०७ 
असा आहे .सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Karbhari Jondhal 
Satish Karbha ri 0५०५०५५०५५” 
527d7131539d3b3eb3ba523bb35 14d 


50: 
d3d3437a78ac0f73c6d8043215729, 


Jondhale on 


\dhal 
Date: 2019.09.26 15:59:12 +05'30' 


( AT जोंधळे ) 
सोबत :- परिशिष्ट सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 


परिशिष्ट 


आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५१२/२०-अ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


पदनाम व वेतनश्रेणी णि पदनिर्मितीचा शासन | ३०.०९.२०१९ पर्यंत लेखाशिर्ष 
निर्णय व दिनांक | पदे चालू ठेवण्याचा 
निर्णय 
अतिरिक्त परिवार प्रबंधक १ शासन निर्णय नी. अन्ड | श्ा.नि. सा.प्र.वि. क्र. | २०१२, राष्ट्रपती, 
एस-२३:६७७००-२०८७०० एस विभाग क्र. | आस्थाप. २०१७/६७/ | उरराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
आरएजे-१०५७/के/ प्र.क्र.५२/२०-अ, दि. | संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
दि.२०.०७.१९५७ ०२.०३.२०१९. (१०३) परिवार आस्थापना 
(०१ (०१ राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक 
(भारित) 
(२०१२ ००४१) 
गृहपाल १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८: २५५००-८११०० क्र.आरएजे-११८०/ 
११०८/२०-अ, 
दि.२७.०८.१९८० 
शिपाई १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१: १५०००-४७६०० क्र. आरणएजे-११७२/ 
एल->२, 
दि.११.०८.१९७२ 
लिपिक-टंकलेखक १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(मराठी), क्र. आरएजे-१०९४/ 
एस-०६: १९९००-६३२०० २३४/ 
प्र.क्र.९७/८५/२०-अ, 
दि.१८.१०.१९८५ 
सहायक उद्यान पर्यवेक्षक १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८: २५५००-८११०० क्र. आरणएजे-१०९४/ 
२३४/ 
प्र.क्र.9८/९४/२०-अ, 
दि.३१.०७.१९९५ 
सहायक आचारी १ शा.नि.सा.प्रवि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०५: १८०००-५६९०० आरएजे-१००८/८६४/ 
प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, 
दि.२३.०७.२००९ 
कनिष्ठ स्वयंपाकी १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 


एस-०३: १६६००-५२४०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 


८. | स्वयंपाकघर मदतनीस, ३ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१: १५०००-४७६०० 
९. । सहायक १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१: १५०००-४७६०० 
i ०. | पॅट्रीमन २ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१: १५०००-४७६०० 
a १. | प्लेट वोशर ३ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१: १५०००-४७६०० 
१२. | वाहन चालक ४ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६: १९९००-६३२०० 
१३. | खाद्यपेय सहायक १ शा. नि. सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८: २५५००-८११०० आरएजे-१००८/२०७/ 
प्र.क्र.७५/१०/२०-अ, 
दि.१८.०८.२०१० 
7 ४. | लघुटंकलेखक १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८: २५५००-८११०० 
१५. | लिपिक १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६: १९९००-६३२०० 
१६. | परिचारिका १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे २०१२, राष्ट्रपती, 
एस-१३:३५४००-११२४०० क्र. आरएजे- उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
११९३/१४३५/प्र.क्र.६६ संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
/९३/२०-अ, (१०३) परिवार आस्थापना 
दि.२७.०७.१९७५ (०३) (09) राज्यपाल, त्यांचे 
कुटुंबिय व कर्मचारी वर्ग 
यांच्यकरिता वैद्यकीय सुविधा. 
(भारित) 
(२०१२ ००६१) 
१ ७. | कक्ष सेवक ८ झा.नि.सा.प्रवि. क्र. वरीलप्रमाणे । २०१२, राष्ट्रपती, 
एस-०१: १५०००-४७६०० आरएजे-१००८/८६४/ उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
दि.२३.०७.२००९ (१०३) परिवार आस्थापना (०१) 
(०१) राज्यपालांचे परिवार 
प्रबंधक (भारित) (20920089) 
एकूण पदांची संख्या ३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/६७/प्र.क्र.५२/२०-अ 


gitally signed by Satish Karbhari Jondhal 


Satish Karbhari =" fracin 0५.८4 
Prot |, postalCode=400032, st=Mah. ht 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb351 
4dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, Satish 


Jondhale tah 


(सतीश जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 

मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 


८. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


